RNI No.MAHBIL / 2009 / 35530 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार 


वर्ष ८ , अंक १५ ] 


मंगळवार , एप्रिल १ ९ , २०२२ / चैत्र २ ९ , शके १ ९ ४४ 


[ पृष्ठे ६ , किंमत : रुपये २३.०० 


असाधारण क्रमांक ३६ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र 

विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 


अनुक्रमणिका 


सन २०२२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३४.- महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम , २०१६ यात आणखी 

सुधारणा 
करण्यासाठी अधिनियम . 


पृष्ठे 
१-६ 


दिनांक १२ एप्रिल २०२२ रोजी माननीय राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी , याद्वारे , 
प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 


सतिश वाघोले , 
प्रभारी सचिव ( विधि विधान ) , 

महाराष्ट्र शासन , 
विधि व न्याय विभाग . 


सन २०२२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३४ . 
( मा . राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर " महाराष्ट्र शासन राजपत्रात " दिनांक १ ९ एप्रिल २०२२ रोजी 
प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम . ) 
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम , २०१६ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी 

अधिनियम . 
ज्याअर्थी , यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी , महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम , २०१६ यात 
आणखी 

सुधारणा करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी , भारतीय गणराज्याच्या त्र्याहत्तराव्या वर्षी , याद्वारे , पुढील अधिनियम 
करण्यात येत आहे : 
या अधिनियमास , महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ ( सुधारणा ) अधिनियम , २०२२ , असे म्हणावे . 

संक्षिप्त नाव . 


२०१७ चा 
महा . ६ . 


1 


१ . 


भाग चार - ३६-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , एप्रिल १ ९ , २०२२ / चैत्र २ ९ , शके १ ९ ४४ 


" 


महा . ६ . 


ची सुधारणा . 


सन २०१७ चा 

२ . महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम , २०१६ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश , “ मुख्य अधिनियम " २०१७ चा 
महाराष्ट्र 

असा केला आहे ) याच्या कलम २ मध्ये , 
अधिनियम क्रमांक 
६ याच्या कलम २ 

( क ) खंड ( ६३ ) ऐवजी , पुढील खंड दाखल करण्यात येईल : 

“ ( ६३ ) “ विद्यापीठ " याचा अर्थ , अनुसूची क व अनुसूची ख यांमध्ये , नमूद केलेल्या सार्वजनिक 
विद्यापीठांपैकी कोणतेही विद्यापीठ , असा आहे ; 3B 

( ख ) खंड ( ६४ ) मधील , “ अनुसूचीमध्ये " या मजकुराऐवजी " अनुसूची क मध्ये " हा मजकूर दाखल 
करण्यात येईल . 


11 


सन २०१७ चा 

महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक 


1 


६ याच्या कलम ३ 


7 


1 


ची सुधारणा . 


1 


1 


३ . मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३ मध्ये , 

( क ) “ अनुसूची ” हा मजकूर , जेथे जेथे आला असेल तेथे तेथे , त्याऐवजी , “ अनुसूची क ” हा 
मजकूर , त्याच्या व्याकरणिक फेरफारांसह , दाखल करण्यात येईल ; 
( ख ) पोट - कलम ( ६ ) ऐवजी , पुढील पोट - कलम दाखल करण्यात येईल : 
“ ( ६ ) या अधिनियमामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरीही , 

( क ) अनुसूची ख च्या भाग एकच्या स्तंभ ( १ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले प्रत्येक विद्यमान २०२२ चा 
समूह विद्यापीठ , महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ ( सुधारणा ) अधिनियम , २०२२ याच्या प्रारंभाच्या महा . ३४ . 
दिनांकापूर्वी , ज्या दिनांकापासून ते घटित केलेले आहे त्या दिनांकापासून , उक्त भागाच्या स्तंभ 
( २ ) व ( ३ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले अग्रणी महाविद्यालय किंवा परिसंस्था आणि घटक 
महाविद्यालये किंवा परिसंस्था यांचा समावेश असणारे सार्वजनिक विद्यापीठ असेल आणि ते या 
अधिनियमान्वये घटित करण्यात आले असल्याचे मानण्यात येईल ; 
ख ) राज्य शासनास , राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे , 

( एक ) केंद्र सरकारद्वारे निर्धारित केलेल्या अशा मानकांची किंवा निकषांची 
पूर्तता करणारी आणि शासनाने वेळोवेळी निर्धारित केलेल्या अटी व शर्तीचे अनुपालन 
करणारी , शासकीय महाविद्यालये किंवा शासकीय परिसंस्था किंवा शासकीय अनुदानित 
महाविद्यालये किंवा शासकीय अनुदानित परिसंस्था यांच्या समूहाचा समावेश असणारे 
समूह विद्यापीठ घटित करता येईल , आणि त्यात , अशा विद्यापीठाचे अग्रणी महाविद्यालय 
किंवा परिसंस्था व घटक महाविद्यालये किंवा परिसंस्था विनिर्दिष्ट करता येतील 

( दोन ) अनुसूची ख च्या भाग एक मधील , किंवा यथास्थिति , भाग दोन मधील , 
समूह विद्यापीठाशी संबंधित असणाऱ्या आवश्यक नोंदीची सुधारणा करता येईल किंवा 
ती समाविष्ट करता येईल ; आणि त्यानंतर , उक्त अनुसूचीमध्ये त्यानुसार सुधारणा 
करण्यात आली असल्याचे मानले जाईल ; 

( तीन ) अशा समूह विद्यापीठामध्ये , अधिसूचनेमध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात येतील 
अशा विद्यापीठ प्राधिकरणांचा समावेश असेल आणि ते , अधिसूचनेमध्ये विनिर्दिष्ट 
करण्यात येतील अशा , विद्यापीठाच्या अधिकारांचा वापर करील व अशी कार्ये पार 
पाडील अशी तरतूद करता येईल ; 

( चार ) अधिसूचनेमध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात येईल त्याप्रमाणे , राज्य शासनाला 
आवश्यक वाटतील अशा इतर पूरक , आनुषंगिक व परिणामस्वरूप तरतुदी करता 
येतील अशी तरतूद करता येईल : 

परंतु , अशी प्रत्येक अधिसूचना , ती काढल्यानंतर , शक्य तितक्या लवकर , राज्य 
विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्यात येईल . " . 


3 ; 


1 


1 


1 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , एप्रिल १ ९ , २०२२ / चैत्र २ ९ , शके १ ९ ४४ 


३ 


४ . 


मुख्य अधिनियमाच्या कलम ६ मध्ये , पोट - कलम ( १ ) मधील , “ अनुसूचीत " या मजकुराऐवजी , सन २०१७ चा 

, 

महाराष्ट्र 
अनुसूची क मध्ये " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 

अधिनियम क्रमांक 
६ याच्या कलम ६ 


ची सुधारणा . 


मुख्य अधिनियमाच्या कलम १० ९ मध्ये , 


सन २०१७ चा 


( १ ) पोट - कलम ( ३ ) मधील , 


महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक 


६ याच्या कलम 


( एक ) खंड ( घ ) मधील , दुसरे व तिसरे परंतुक आणि त्याखालील तक्ता वगळण्यात येईल ; १० ९ ची सुधारणा . 
( दोन ) खंड ( च ) मधील , तिसरे परंतुक वगळण्यात येईल ; 
( तीन ) खंड ( छ ) मधील , दुसऱ्या परंतुकाऐवजी , पुढील परंतुक व तक्ता दाखल करण्यात 


येईल : 


1 


परंतु आणखी असे की , २०२२-२०२३ या शैक्षणिक वर्षासाठी , उच्च शिक्षणाचे नवीन 
महाविद्यालय किंवा परिसंस्था सुरू करण्यासाठी इरादा पत्र मागण्याचे , अधिष्ठाता मंडळाद्वारे 
अर्जाची छाननी करण्याचे व ते राज्य शासनाकडे पाठविण्याचे , राज्य शासनाकडून इरादापत्र 
देण्याचे , अनुपालन अहवालाची छाननी करण्याचे व तो राज्य शासनाकडे पाठविण्याचे आणि 
राज्य शासनाकडून अंतिम मान्यता देण्याचे दिनांक वाढविण्याच्या दृष्टीने , खाली दिलेल्या 
तक्त्याच्या स्तंभ ( २ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे , पोट - कलम ( ३ ) च्या खंड ( क ) , ( ग ) , 
( घ ) , ( च ) व ( छ ) मध्ये निर्दिष्ट केलेला दिवस किंवा दिनांक हे , उक्त तक्त्याच्या स्तंभ ( ३ ) 
मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे वाचण्यात येतील : 


7 


तक्ता 


खंड 


विद्यमान तरतुदीमध्ये तरतूद 
केलेला दिवस किंवा दिनांक 


२०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षासाठी 
तरतूद केलेला दिवस किंवा दिनांक 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( क ) 


३० एप्रिल २०२२ रोजी किंवा 
त्यापूर्वी . 


ज्या वर्षी इरादा पत्र मागवले असेल 
त्या वर्षाच्या अगोदरच्या वर्षाच्या सप्टेंबर 
महिन्याच्या शेवटच्या दिवसापूर्वी . 
ज्या वर्षी असा अर्ज विद्यापीठाला 
प्राप्त झाला असेल त्या वर्षाच्या 
३० नोव्हेंबर रोजी किंवा त्यापूर्वी . 


( ग ) 


३१ मे २०२२ रोजी किंवा त्यापूर्वी . 


( घ ) 


विद्यापीठाच्या शिफारशीनंतर , 
लगतनंतरच्या वर्षाच्या ३१ जानेवारी 
रोजी किंवा त्यापूर्वी . 


१५ जुलै २०२२ रोजी किंवा 
त्यापूर्वी . 


( च ) 


३१ जुलै २०२२ रोजी किंवा 
त्यापूर्वी . 


ज्या महिन्यामध्ये अनुपालन अहवाल प्राप्त झाला 
असेल त्या महिन्याच्या १ मे रोजी किंवा 
त्यापूर्वी . 
ज्या वर्षी नवीन महाविद्यालये किंवा परिसंस्था 
सुरू करण्याचे प्रस्तावित केले आहे त्या वर्षाच्या 
१५ जून रोजी किंवा त्यापूर्वी . 


( छ ) 


१७ ऑगस्ट २०२२ रोजी किंवा 
त्यापूर्वी . " ; 


भाग चार - ३६-२ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , एप्रिल १ ९ , २०२२ / चैत्र २ ९ , शके १ ९ ४४ 


( २ ) पोट - कलम ( ४ ) मधील , 


( एक ) खंड ( क ) मधील , परंतुक वगळण्यात येईल ; 


( दोन ) खंड ( घ ) मधील , दुसऱ्या परंतुकाऐवजी , पुढील परंतुक व तक्ता दाखल करण्यात 


येईल : 


“ परंतु आणखी असे की , २०२२-२०२३ या शैक्षणिक वर्षासाठी , नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम , 
विषय , विद्याशाखा , इत्यादी सुरू करण्यासाठी परवानगी मागण्याचा अर्ज करण्याचे , अधिष्ठाता 
मंडळाद्वारे अर्जाची छाननी करण्याचे आणि तो राज्य शासनाकडे पाठविण्याचे आणि राज्य 
शासनाकडून परवानगी देण्याचे दिनांक वाढविण्याच्या दृष्टीने , खाली दिलेल्या तक्त्याच्या स्तंभ 
( २ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे , पोट - कलम ( ४ ) च्या खंड ( क ) , ( ग ) व ( घ ) मध्ये निर्दिष्ट 
केलेला दिवस किंवा दिनांक हे , उक्त तक्त्याच्या स्तंभ ( ३ ) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे वाचण्यात 
येतील : 


1 


1 


तक्ता 


खंड 


विद्यमान तरतुदीमध्ये तरतूद 
केलेला दिवस किंवा दिनांक 


२०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षासाठी 
तरतूद केलेला दिवस व दिनांक 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( क ) 


ज्या वर्षी परवानगी मागितली असेल 
त्या वर्षाच्या अगोदरच्या वर्षाच्या सप्टेंबर 
महिन्याच्या शेवटच्या दिवसापूर्वी . 


३० एप्रिल २०२२ रोजी किंवा 
त्यापूर्वी . 


( 
ग 
) 


३१ मे २०२२ रोजी किंवा त्यापूर्वी . 


ज्या वर्षी अशा अर्जाची छाननी केली 
असेल व तो राज्य शासनाकडे पाठविला 
असेल त्या वर्षाच्या १ एप्रिल रोजी किंवा 
त्यापूर्वी . 


( घ ) 


ज्या वर्षी राज्य शासनाने परवानगी 
दिली असेल त्या वर्षाच्या १५ जून 
रोजी किंवा त्यापूर्वी . 


३१ जुलै २०२२ रोजी किंवा 
त्यापूर्वी . " . 


हे 


to 


सन २०१७ चा 

६ . मुख्य अधिनियमास जोडलेल्या अनुसूचीमधील , “ अनुसूची " या शीर्षाऐवजी “ अनुसूची क 
महाराष्ट्र शीर्ष दाखल करण्यात येईल . 
अधिनियम क्रमांक 
६ यास जोडलेल्या 

अनुसूचीची 
सुधारणा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , एप्रिल १ ९ , २०२२ / चैत्र २ ९ , शके १ ९ ४४ 


७ . 


अनुसूची क नंतर , पुढील अनुसूची दाखल करण्यात येईल : 


सन २०१७ चा 
महाराष्ट्र 
अधिनियम 
क्रमांक ६ यामध्ये 
अनुसूची ख 
समाविष्ट करणे . 


" अनुसूची ख 


भाग एक 


कलम ३ ( ६ ) ( क ) पहा ) 


समूह विद्यापीठाचे नाव 


अग्रणी महाविद्यालयाचे किंवा 

परिसंस्थेचे नाव 


घटक महाविद्यालयांची किंवा 
परिसंस्थांची नावे 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


विज्ञान संस्था मुंबई . 


१. डॉ . होमी भाभा स्टेट 

युनिव्हर्सिटी , मुंबई . 


( १ ) एल्फिन्स्टन महाविद्यालय , मुंबई , 
( २ ) सिडनहॅम महाविद्यालय , मुंबई , 
आणि 


, 


( ३ ) माध्यमिक प्रशिक्षण 
महाविद्यालय , मुंबई . 


२. हैद्राबाद ( सिंध ) 

नॅशनल कॉलेजीएट 
विद्यापीठ , मुंबई . 


हसाराम रिजुमल वाणिज्य व 
अर्थशास्त्र महाविद्यालय , 
चर्चगेट , मुंबई . 


( १ ) किशनचंद चेलाराम महाविद्यालय , 
चर्चगेट , मुंबई , आणि 
( २ ) बॉम्बे अध्यापक प्रशिक्षण 
महाविद्यालय , कुलाबा , मुंबई . 
( १ ) छत्रपती शिवाजी महाविद्यालय , 
सातारा , आणि 
( २ ) धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य 
महाविद्यालय , सातारा . 


३. कर्मवीर भाऊराव 

पाटील विद्यापीठ , 


यशवंतराव चव्हाण विज्ञान 
संस्था , सातारा . 


सातारा . 


भाग दोन 


कलम ३ ( ६ ) ( ख ) पहा ) 


समूह विद्यापीठाचे नाव 


अग्रणी महाविद्यालयाचे किंवा 
परिसंस्थेचे नाव 

( २ ) 


घटक महाविद्यालयांची किंवा 
परिसंस्थांची नावे 

( ३ ) 


( १ ) 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , एप्रिल १ ९ , २०२२ / चैत्र २ ९ , शके १ ९ ४४ 


८ . 


7 


सुधारणा केलेल्या 


अडचणी दूर करणे . 

( १ ) जर या अधिनियमाद्वारे सुधारणा केलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आणताना 
कोणतीही अडचण उद्भवल्यास , राज्य शासनास , प्रसंगानुरूप उद्भवेल त्याप्रमाणे , ती अडचण दूर करण्याच्या 
प्रयोजनासाठी त्यास आवश्यक किंवा इष्ट वाटेल अशी , या अधिनियमाद्वारे 

मुख्य 

अधिनियमाच्या 
तरतुदींशी विसंगत नसेल अशी कोणतीही गोष्ट , राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे करता येईल : 

परंतु , असा कोणताही आदेश , या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून दोन वर्षांचा कालावधी समाप्त 
झाल्यानंतर काढण्यात येणार नाही . 

( २ ) पोट - कलम ( १ ) अन्वये काढलेला प्रत्येक आदेश , तो काढल्यानंतर , शक्य तितक्या लवकर , 
विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहासमोर मांडण्यात येईल . 


राज्य 


1 


1 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


